अचलपूर जि. अमरावती येथे १०० खाटांचे 
महिला व बाल रुग्णालय स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना - २०१५ /प्र.क्र.२२४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५ मे, २०१८. 


वाचा - 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक, संआसे/ कक्ष-३/टे-२/स्री रुग्णा अचलपूर 
स्थापना/अ.मं/जा.क्र.३५०७७-७८/१७, दिनांक- 93.99.2090. 


प्रस्तावना - 


महिला व बालकांवर प्रभावीपणे उपचार व्हावे व महिला रुग्णांकडे लक्ष देता यावे आणि 
बालकांवर त्याच ठिकाणी आवश्‍यक उपाय करता यावे याकरीता अचलपूर जि. अमरावती येथे १०० 


खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही मागणी केली आहे. त्यानुसार याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय- 
अचलपूर जि. अमरावती येथे “ विशेष बाब” म्हणून १०० खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय 


(एस.एन.सी.यु.सह) स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर १०० खाटांच्या महिला व बाल रुग्णाळयासाठी आवश्‍यक बांधकाम, पदांची निर्मीती व निधी 


उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०१५/प्र.क्र.२२४/आरोग्य-३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१४२०४९७४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
Roshani DN: CN = Roshani Dinesh 
डं Kadam Patil, C = IN, 5 = 
D | a esh Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil o¥= Pubic Health 


Department 
Date: 2018.05.05 12:38:16 
+05'30' 


(रो.दि.कदम -पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्राळय,मुंबई 

. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


